वरणगांव, ता. भुसावळ, जि. जळगांव येथे 
राज्य राखीव पोलीस बलाचा नवीन गट 
निर्माण करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एपीओ-१९२३/प्र.क्र.१३५/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र: पोमसं/२६-ब/ 
नवीन रारापोबल/वरणगाव/८७/२०२३, दि.०७.१२.२०२३ 
२) राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवार, दिनांक ०५.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे 
दिनांक ०८.०७.२०२४ रोजीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

राज्य राखीव पोलीस बलातील कंपन्याची राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बंदोबस्ताकरिता तसेच 
नक्षल बंदोबस्ताकरिता वेळोवेळी मागणी करण्यात येते. सर्व साधारण बंदोबस्ताचा मागील काही वर्षाचा 
आढावा घेतला असता, राज्य राखीव पोलीस बलाचे अधिकारी व अंमलदार हे वर्षामधील २३० ते २४० दिवस 
राज्य व राज्याबाहेरील निवडणूक बंदोबस्त, नक्षल बंदोबस्त तसेच कायदा व सुव्यवस्था यासारख्या 
महत्वाच्या बंदोबस्ताकरिता तैनात असल्याचे दिसून येते. तसेच गडचिरोली येथे नवीन पोलीस मदत केंद्र 
स्थापन करण्यात येतात, त्यावेळेस अतिरिक्त कंपन्यांची मागणी करण्यात येते. उक्त बाबींचा विचार करता 
राज्य राखीव पोलीस बलातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर बंदोबस्ताचा ताण वाढल्यामुळे त्यांना त्यांचे 
काम प्रभावीपणे पार पाडणे शक्‍य होत नाही. याकरिता राज्य राखीव पोलीस बलाचा नवीन गट निर्माण करणे 
आवश्यक आहे. 

त्यानुषंगाने पोलीस महासंचालक कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.१ च्या दि.०७.१२.२०२३ रोजीच्या 
पत्राद्वारे वरणगांव, ता. भुसावळ, जि. जळगांव येथे राज्य राखीव पोलीस बलाच्या नवीन गट निर्माण 
करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन Poa 

वरणगांव, ता. भुसावळ, जि. जळगांव येथे राज्य राखीव पोलीस बळाचा नवीन गट निर्माण करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उक्त 
गटाकरिता झासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-अ" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण १३८० पदे नव्याने निर्माण 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. उक्त पदनिर्मितीचा प्रस्ताव विहित पद्धतीने उच्चस्तरीय सचिव 
समितीसमोर सादर करण्यात येईल. 
३. तसेच उक्त नवीन गट निर्माण करण्यास व त्यासाठी येणा-या रु.६३,६९,९६,५४०/-(रुपये त्रेसष्ट 
कोटी एकोणसत्तर लाख शहाण्णव हजार पाचशे चाळीस फक्त) इतक्या आवर्ती खर्चास व उक्त शासन 
निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-ब" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु.१५२,२६,२३,४०४/- (रुपये एकशे बावन्न कोटी 
सव्वीस लाख तेवीस हजार UR चार फक्त) इतक्या अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 

उक्त खर्च हा "गृह विभाग, मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, ०१६८ जिल्हा पोलीस बल" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः एपीओ-१९२३/प्र.क्र.१३५/पोल-३ 


४. उक्त शासन निर्णय हा मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.०५.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


५. उक्त शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०११५२२३१३१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


RAJENDRA 1 
BHALWANE 


Digitally signed by RAJENDRA T BHALWANE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 

CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=38d121 bf4a1 70d 16dacf98520f0ac44551976931d2758148: 
24d 1fb27b9df, postalCode=400032, st=Maharasht 

ber=BADFCODAA40CC485400AAD9CEABCD514095659A6C 

DFAC856815518DCD188C23A, cn=RAJENDRA T BHALWANE 

Date: 2024.08.01 15:37:40 +05'30 


(रा. ता. भालवणे) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र. 
पोलीस आयुक्‍्त/पोलीस अधीक्षक, सर्व जिल्हे. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,जळगांव. 
उप सचिव(पोल-३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
उप सचिव(पोल- ७,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
उप सचिव (अर्थसंकल्प-१), गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


SR निर्णय क्रमांकः एपीओ-१९२३/प्र.क्र.१३५/पोल-३ 


दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एपीओ-१९२३/प्र.क्र.१३५/पोल-३, 


"परिशिष्ट-अ" 
वरणगांव, ता. हातनूर, जि. जळगांव येथे राज्य राखीव पोलीस बलाचा नवीन गटासाठी मंजूर 
पदसंख्या 

अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 

a | समादेशक (अ-वगी 5-२३:६७७००-२०८७०० ae 

२ सहायक समादेशक (अ-वगी 5-२०:५६१००-१७७५०० ३ 

३ सहायक समादेशक/ पोळीस BI] 5-२०:५६१००-१७७५०० ७ 
अधीक्षक 
(अ-वगी 

४ पोलीस निरीक्षक (अ-वर्ग) 5-१८:४९१००-१५५८०० ९ 

षु पोलीस उप निरीक्षक 5-१४:३८६००-१२२८०० 23 
(ब-वगी 
सहायक पोलीस उप निरीक्षक (क-वर्ग) | 5-१०:२९२००-९२३०० ७१ 
चाळक सहायक पोलीस उप निरीक्षक | 5-१०:२९२००-९२३०० ९ 
(क-वर्ग) 

८ पोलीस हवालदार (क-वगी 5-९:२६४००-८३६०० १४२ 

९ चालक पोलीस हवालदार (क-वर्ग) 5-९:२६४००-८३६०० १८ 

| सठास्त्र पोलीस शिपाई 5-७:२१७००-६९१०० ७५३ 
(क-वगी 

ण चाळक पोलीस शिपाई 5-७:२१७००-६९१०० (| 
(क-वर्ग) 
मोटार परिवहन विभाग 

१२ | पोलीस निरीक्षक (मो.प.वि.) (अ-वगी 5-१८:४९१००-१५५८०० a 

१३ | पोलीस उप निरीक्षक (मो.प.वि.) (ब-वर्ग) | 5-१४:३८६००-१२२८०० [(१_| 

१४ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक/पर्यवेक्षक । 5-१०:२९२००-९२३०० २ 
(क-वर्ग) 

१५ ।मोटार वाहन जोडारी-१ (सहायक | 5-१०:२९२००-९२३०० ९ 
फौजदार) (क-वर्ग) 

१६ | ATER वाहन जोडारी-२ (पोलीस | 5-९:२६४००-८३६०० ८ 
हवालदार) (क-वर्ग) 

१७ | मदतनीस (ड-वगी 5-३:१६६००-५२४०० 9 
बिनतारी संदेश विभाग 

१८ | पोलीस निरीक्षक बिनतारी (अ-वर्ग) 5-१८:४९१००-१५५८०० २ 

१९ । पोलीस उप निरीक्षक बिनतारी (ब-वर्गौ | 5-१४:३८६००-१२२८०० ३ 

२० । सहायक पोलीस उप निरीक्षक | 5-१०:२९२००-९२३०० १२ 
यंत्रचालक 
(क-वर्ग) 

२१ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक रेडीओ | 5-१०:२९२००-९२३०० 4 
यांत्रिकी (क-वगी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः एपीओ-१९२३/प्र.क्र.१३५/पोल-३ 


२२ । सहायक पोलीस उप निरीक्षक | 5-१०:२९२००-९२३०० गि 
भांडारपाल 
(क-वर्ग) 
२३ | विजतंत्री (क-वगी 5-८:२५५००-८११०० २ 
२४ | पोलीस हवालदार यंत्रचाळक (P-TN | 5-९:२६४००-८३६०० ४३ 
२५ ।कर्माळामदतनीस 5-५:१८०००-५६९०० २ 
(ड-वर्ग) 
लिपिकवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी 
२६ | कार्यालय अधीक्षक (ब-वगी 5-१४:३८६००-१२२८०० a 
29 | सहायक लेखा अधिकारी (क-वगी 5-१५:४१८००-१३२३०० ह. 
२८ | उच्चश्रेणी लघुलेखक 5-१५:४१८००-१३२३०० शिक 
(क-वगी 
२९ | प्रमुख लिपिक (क-वर्ग) 5-१३:३५४००-११२४०० ३ 
३० | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक 5-८:२५५००-८११०० ६ 
(क-वर्ग) 
३१ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक 5-६:१९९००-६३२०० G 
(क-वगी 
३२ ।कार्यालयीन शिपाई 5-१:१५०००-४७६०० ३ 
(ड-वर्ग) 
वर्ग ड कर्मचारी 
३३ | प्रमुख स्वयंपाकी (ड-वर्ग) 5-५:१८०००-५६९०० ८ 
३४ | सहायक स्वयंपाकी (ड-वरगो 5-३:१६६००-५२४०० २४ 
३५ | भोजनसेवक (ड-वगी 5-१:१५०००-४७६०० ३२ 
३६ | धोबी (ड-वगी 5-३:१६६००-५२४०० pw 
३७ । न्हावी (ड-वगी 5-३:१६६००-५२४०० ९ 
३८ | सफाईंगार (ड-वगौ 5-१:१५०००-४७६०० २३ 
३९ | मोची (ड-वगी (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणा) 5-३:१६६००-५२४०० ३ 
vo | शिपी (ड-वर्ग (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणा) 5-३:१६६००-५२४०० ३ 
४१ | माळी (ड-वर्गी (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणा) 5-१:१५०००-४७६०० | 
रुग्णालय अधिकारी/ कर्मचारी 
४२ | वैद्यकीय अधिकारी (अ-वगी 5-२०:५६१००-१७७५०० (१... | 
४३ | परिचारिका (क-वगी 5-१३:३५४००-११२४०० ३ 
४४ | कंपाऊंडर/मिश्रक (क-वगी 5-१०:२९२००-९२३०० Mm 
४५ | वा्डबॉय (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणा) 5-१:१५०००-४७६०० ४ 
४६ । आया (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणा) 5-१:१५०००-४७६०० २ 
४७ = | रुग्णसेवक (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणा) 5-१:१५०००-४७६०० Sa 
एकूण १३८० 


KKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः एपीओ-१९२३/प्र.क्र.१३५/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एपीओ-१९२३/प्र.क्र.१३५/पोल-३, 
दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र. 


"परिशिष्ट-ब" 
खर्चाची बाब अनावर्ती खर्च (रुपये) 
अ) प्रशासकीय इमारत व इतर बांधकामावरील खर्च ११०,६०,५८,३३५/- 
ब) वाहनांवरील खर्च १८,६९,३७,६९०/- 
क) साधनसामुग्रीवरील खर्च १२,११,६३,०४७/- 


१.बटालियन यांचेकरिता क्लोदिंग- २,०७,७२,७५०/- Se 1र्‍7र्‍7उ31। 


२.वर्ग ४ करिता Fae ९,८२,६००/- ao eee 


३.जडसाहित्य धोबीकरिता- ८२,८००/- काकर 


४.जडसाहित्य न्हावीकरिता- २,०५,६००/- ॥ 1 शण 


५.जडसाहित्य बटालियनकरिता- ५६,५४,८५०/- el 


६.कॅन्टीनकरिता- 9,09, Y00/- a 


७.प्लाटूनकरिता मेस भांडी- ४८,५७०/- A 


८.सेक्ठानकरिता लागणारी भांडी- २३,६८०/- - 1111 


९.]ास्त्रावरील खर्च- ६,२३,८६,३७०/- (का 


१०.दारुगोळ्यासावरील खर्च- १ ,१६,८७, ६७७/- ER 


११.प्रशिक्षणाचे साहित्य-६,०१,९९०/- ee 


१२.तंबुबाबत-५४,२०,०००/- काकर 


१३.खेळाचे साहित्य-७६,८२०/- id 


१४.दूरध्वनी, फर्निचर व इतर साहित्य-१६,५६,७४०/- जहा 


१५.बिनतारी संच साहित्य- ९६,७०,०००/- तिका 


१६.बिनतारी विभाग साहित्य-१४,३६,०००/- eC 


१७.रुग्णालय साहित्य-१,३७,९५०/- Ls 


१८.बॅण्ड साहित्य-२,१७,२५०/- विका 


ड) कार्यालयीन खर्च एकूण १०,८४, ६४, ३३२/- 


एकूण (अ--ब--क--ड) १५२,२६,२३,४०४/- 


KKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


